शासन Sear: 
विद्युत निरीक्षणालयातील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातून विद्युत 
निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित या पदावर पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये 
ज्येष्ठतेनुसार, खाळील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
(वेतनश्रेणी एस-२०: ५६१००-१७७५००) यांना विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-२३: 
६७७००-२०८७००) पदावर या आदेशान्वये विहित अटींच्या अधिन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत असून पदोन्नती नंतर विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन 


सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ 


(राजपत्रित) 


या संवर्गातून विद्युत 


निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या 


पदावर 


देण्याबाबत. 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 


शासन आदेशा क्रमांक- मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१८३/ऊर्जा-१ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई. 


दिनांक: ०3 नोव्हेंबर, २०२३. 


पदोन्नतीने 


पदस्थापना 


अ. । ज्येष्ठता । अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्या | पदोन्नती | वाटप करण्यात | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. क्र. चा स्वत:चा | चा प्रवर्ग | आलेला महसूली 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
बड ? 3 8 y § a ae 
- २४ श्री. सुर्यभान | इमाव ।खुला छत्रपती विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
भानुदास चौधरी संभाजीनगर (१) | विभाग, बीड या Rea 
पदावर. 
२ २५ श्री. राजेशकुमार| खुला | gor कोकण-२ (9) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
रूपनाथ यादव विभाग क्र. २, ठाणे या रिक्‍त 
पदावर. 
३ २६ ।श्री. अभिजीत | खुला | खुला कोकण-२ (२) | विद्युत निरीक्षक (सचिव, 
लक्ष्मण कस्तुरे अनुज्ञापक मंडळ व VEST 
निरीक्षक), मुंबई या Rea 
पदावर. 
8 २७ श्री. सतीश | अ.जा. खुला छत्रपती विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सिताराम इंगळे संभाजीनगर (२) | विभाग, धाराशीव या रिक्‍त 
पदावर. 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सुचनांनुसार 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची व पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(१ सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच Re MR स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व रिट fiat स्टॅप नं. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१८३/ऊर्जा-१ 


१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि. ०७/०५/२०२१ मधील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 


(२) सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. 
११९२/२०१९ सोबत संकीर्ण अर्ज क्र. ११५/२०२० तसेच मूळ अर्ज क्र. ४८३/२०२० सोबत संकीर्ण 
अर्ज क्र. २२१/२०२० मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


(३) सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/ नागपूर/ छ. संभाजीनगर 
(औरंगाबाद) तसेच मा. उच्च न्यायालय/ मा. सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी सेवा ज्येष्ठतेबाबत 
काही दावे/ याचिका दाखल केले असल्यास, सदर प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


(४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ मधील नियम २ (ड) मधील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत रूजू होणे आवश्‍यक राहील. 


(4) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सुचना वा नोटिस 
न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवित आहे. 


(६) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(७ सदर अधिकार्‍यांना देण्यात येणारी निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(८) सदर अधिकाऱ्याने विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न 
स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३०/कार्या-१२, दिनांक १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येत की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास pradip.bhintade@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर त्वरित अवगत 
करावे. 


४. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, प्रशासकीय इमारत, तिसरा 
मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई यांना कळविण्यात येत की, सदर पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतचा प्रस्ताव आपल्या शिफारशीसह शासनास तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१८३/ऊर्जा-१ 


५. संबंधित अधिकाऱ्यांना कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


६. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक त्वरित शासनास pradip.bhintade@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत ते 
रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे हाक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) 
नुसार त्यांचा रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१ (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात 
यावी. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११०३१४३१५६५४१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 
Pp R A D | Pp DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252 


D ) ATTAT R A Y d6770d6eeda6fcf82676c59eb5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9 


D34A7AEDC3404176B7D9B0082921CFFO, cn=PRADIP 
B H | N TA D E DATTATRAY BHINTADE 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०००७१. 
अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/ छ. संभाजीनगर/नागपूर. 
सर्व संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१८३/ऊर्जा-१ 


९. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, प्रशासकीय इमारत, तिसरा 
मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०००७१. 

१२. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/ छ. संभाजीनगर/नागपूर . 

१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर. 

१४. लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६. उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


